RNI No . MAHBIL 06425/ 13/ 1 / 2011 - TC 
Regn. No . L/ RNPIPNCE/ W -132/ 2013 
www .dgps .maharashtra . gov. in 


Anta 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ४ , अंक - २६ ] 


मंगळवार, २० ऑक्टोबर २०१५ / आश्विन २८ , शके १९३७ 


[ पृष्ठ १ 


असाधारण क्रमांक २६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
वाचा : ( १) महाराष्ट्र नगर परिषदा आणि नगर पंचायती ( अध्यक्षपदाची निवडणूक ) ( सुधारणा ) नियम , २००९ चा नियम क्रमांक ७ ( क ) 
( २ ) महाराष्ट्र नगर परिषदा आणि नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१ ( अ) ( ४) 

आदेश 
क्रमांक साशा/ न. पा ./( अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडणूक )/ १९८१/ २०१५.--ज्याअर्थी, सातारा जिल्ह्यातील सातारा नगर परिषदेच्या अध्यक्ष व 
उपाध्यक्षपदाच्या निवडीबाबत बोलविण्यात आलेल्या दिनांक १४ ऑक्टोबर २०१५ रोजी पार पडलेल्या विशेष सभेमध्ये अध्यक्षपदावर निवड 
झालेल्या सदस्याचे नाव महाराष्ट्र नगर परिषदा आणि नगर पंचायती ( अध्यक्षपदाची निवडणूक ) ( सुधारणा) नियम , २००९ चा नियम क्रमांक ७ 
( क ) अन्वये राजपत्रात प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे ; 

तसेच ज्याअर्थी, सातारा नगर परिषदेच्या उपाध्यक्षपदावर निवड झालेल्या सदस्याचे नाव महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व 
औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम ५१ ( अ) ( ४) अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे ; 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा आणि नगर पंचायती ( अध्यक्षपदाची निवडणूक ) ( सुधारणा) नियम , २००९ चा नियम क्रमांक ७ (क ) व 
महाराष्ट्र नगर परिषदा आणि नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१ ( अ) ( ४) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी , अश्विन मुदगल , जिल्हाधिकारी, सातारा , याद्वारे सातारा नगर परिषद, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांची नावे खालील 
प्रपत्रात दिलेप्रमाणे राजपत्रात प्रसिद्ध करीत आहे. 

परिशिष्ट 


नगर परिषदेचे नाव 


निवडून आलेल्या सदस्यांची नावे 


निवड झालेल्या पदाचे नाव 


अध्यक्ष 


सातारा नगर परिषद, सातारा, जिल्हा सातारा 
सातारा नगर परिषद, सातारा, जिल्हा सातारा 


श्री . बडेकर विजय दिनकर 
श्री . भोसले जयवंत हणमंत 


उपाध्यक्ष 


अश्विन मुदगल, 
जिल्हाधिकारी, सातारा . 


सातारा , १९ ऑक्टोबर २०१५ . 


( १ ) 


एच- ५२७, भाग एक - अ ( असा.) (पु. वि .पु.) - २६- १ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON 
COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI RUPENDRA DINESH MORE . 


